निवडसूची सन २०१५-१६. 


पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (Pare) या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना.... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-०११६/प्र.क्र.१८९ (भाग-१)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-२६ एप्रिल, २०१८. 


शासन आदेश :- 


पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त (Aare) या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या, सन २०१५-१६ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 
निःडासत्र पोलीस निरीक्षक संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यास पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्त (निःशस्त्र) या संवर्गातील पदावर (वेतनश्रेणी रु. १५,६००-३९,१००--ग्रेड पे ५४००/-) त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव निःदासत्र पोलीस पदोन्नतीनंतरचे 
क्र. निरीक्षक या पदावरील नियुक्तीचे ठिकाण 
नियुक्तीचे ठिकाण 
१ २ ३ 8 
ol श्री. शिरीषकुमार रुपचंद गांधी | पोलीस प्रशिक्षण केद्र, | पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
नानवीज-दौंड शाखा, सोलापूर (ग्रामीण) 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांस विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीनंतर जर त्यांच्याविरुध्दच्या 


प्रलंबित/ प्रस्तावित विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अनुषंगाने 
शिक्षा झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार, पदोन्नती संदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. 


3. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. सदर तदर्थ पदोन्नती निव्वळ तात्पुरती स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११६/प्र.क्र.१८९ (भाग-१)/पोल-१(अ) 


प्‌. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश असल्यास तसेच निवडणूक आचारसंहिता 
असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास पदस्थापना देण्यात यावी. 


६. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, 
त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


७. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०४२६१६२३३९२४२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Ka | a S A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b9 
e 8a708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. 
aikwa cho 
Date: 2018.04.26 16:26:56 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. पोलीस आयुक्त, पुणे, 

८. पोलीस अधीक्षक, सोलापूर 

९. प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज-दौंड, पुणे 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सोलापूर 

११.निवडनस्ती पोल-१अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


